१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
Million Plus Cities अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या 
आर्थिक वर्षातील Air Quality साठीच्या बधंनकारक 
(Tied) अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/प्र.क्र.१३९/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ डिसेंबर, २०२२. 
वाचा :- 

१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, 

दि.२८.१०.२०२० व दिनांक ३० एप्रिल, २०२१. 
२. केंद्र शासनाचे पत्र (ULB Release No.78/2022-23) क्रमांक ₹१५(४५) /FC-XV/FCD/2020- 

२५, दिनांक २७.१२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षासाठी १५ वा वित्त आयोग स्थापन झालेला असुन १५व्या 
वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचना दि १९ ऑगस्ट,२०२१ च्या आदेशान्वये प्राप्त झालेल्या आहेत. 
यानुसार वाचा क्र.२ येथील दिनांक २७.१२.२०२२ च्या आदेशान्वये १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत 
Million Plus Cities गटाकरीता सन २०२२-२०२३ Tee Air Quality साठीच्या पहिल्या हप्त्याचे 
रु. ३२१.०० कोटी इतके अनुदान प्राप्त झालेले असुन सदर अनुदान Million Plus Cities गटातील 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून वाचा क्र.२ येथील 
आदेशान्वये मुक्‍त करण्यात आलेला सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील Million Plus Cities 
गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तथा कटकमंडळांना Air Quality साठीचे बंधनकारक 
अनुदानाचा (Tied Grants) पहिला हप्ता रु. ३२१.०० कोटी सोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्टात 
नमुद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रु. ३२१.०० कोटी इतकी रक्कम, सोबतच्या परिशिष्टानुसार नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थाना वितरित करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांनी सोबतच्या परिशिष्टानुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हिश्‍शाची 


रक्‍कम PEMS प्रणालीमार्फत तात्काळ वितरित करण्यात यावी. 


३. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त 
आयोगाच्या अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ आयुक्‍त तथा 
संचालक,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. सदर 
अनुदानातून खर्च करताना शासन निर्गमित करेल अशा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तसेच 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार करणे बंधनकारक राहील. सदरचे अनुदान “सशर्त” म्हणून 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र. १३९/ नवि-४ 

४. १५व्यावित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०२२-२०२३ करिता प्राप्त झालेला Million 
Plus Cities गटासाठी Air Quality साठीचे बंधनकारक अनुदान (Tied Grants) Million Plus 
Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्यात येत असून सदरचा खर्च हा 
"मागणी क्र.एफ-२,२२१७ नगर विकास, ०५,इतर नगर विकास योजना,१९१,नागरी स्थानिक 
संस्था, नागरी विकास प्राधिकरण,नागरी विकास बोर्ड इत्यादींना सहाय्य,(००)(०३) पंधराव्या वित्त 
आयोगाच्या शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक अनुदाने (अनिवार्य), (२२१७ 
A348) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२२-२०२३ या चालू वित्तीय 
वर्षाकरीता उपलब्ध असणाऱ्या तरतूदीमधून खर्ची घालण्यांत यावा. 


५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक आयुक्‍त (लेखा), नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.५३/२०२२/विकाअ, दिनांक 
२९ डिसेंबर, २०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२९१४१६४३६५२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PARBAT DALVI णक रा, 
(महेंद्र दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
, मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
ष्‌. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,मुंबई. 
६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
सह संचालक (प्रदुषण नियंत्रण), महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,मुंबई. 
न अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११. सर्व जिल्हाधिकारी 
१२. आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 
१३. मुख्याधिकारी, सर्व संबंधीत नगरपरिषदा 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,संबधीत कटकमंडळे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र. १३९/ नवि-४ 


2 सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, 
मुंबई 

१७. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र. १३९/ नवि-४ 


शासन निर्णय क्रमांकः- एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र.१३९/नवि-४ , दिनांक : २९ डिसेबर, २०२२ सोबतचे परिशिष्ट. 


अ.क्र मनपा/नपा नागरी समुह वित्त करावयाचा 
निधी रक्‍कम रुपये 
ca बृहन्मुंबई मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह १२४,९७,२६,९३८ 
२ | नवी मुंबई मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह १२,५४,१७,७३२ 
३ | ठाणे मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह १९,४१,६७,४३७ 
४ | कल्याण § डोंबीवली मनपा | बृहन्मुंबई नागरी समुह १३,८७,३०,४६४ 
५ | मिरा-भायंदर मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ९,१४,५१,८३० 
६ | उल्हासनगर मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ५,०२,७५,९७२ 
७ | अंबरनाथ नपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ३,१५,०९,९६० 
८ | बदलापुर नपा बृहन्मुंबई नागरी समुह २,३७,१९,६६७ 
१. बृहन्मुंबई नागरी समुह एकूण १९०,५०,००,००० 
. यै. | पुणे मनपा पुणे नागरी समुह ३२,८४,२५,०७४ 
२ | पिंपरी चिंचवड मनपा पुणे नागरी समुह १७,४७,८३,१५२ 
३ | पुणे कटकमंडळ पुणे नागरी समुह ७४,३२,५७४ 
४ । देहु रोड कटकमंडळ पुणे नागरी समुह ६९,८८,५७४ 
५ | खडकी कटकमंडळ पुणे नागरी समुह ७३,७०, ६२६ 
२. पुणे नागरी समुह एकूण ५२,५०,००,००० 
| नाशिक मनपा नाशिक नागरी समुह २०,८९,९५,७१४ 
२ | भगूर नगरपरिषद नाशिक नागरी समुह १३,९१,६५७ 
३ | देवराळी कटकमंडळ नाशिक नागरी समुह ९६,१२,६२९ 
३. नाशिक नागरी समुह एकूण २२,००,००,००० 
za औरंगाबाद मनपा औरंगाबाद नागरी समुह १२,४९,४३,७५४ 
२ | औरंगाबाद कटकमंडळ औरंगाबाद नागरी समुह २५,५६,२४६ 
४. औरंगाबाद नागरी समुह एकूण १२,७५,००,००० 
Eg नागपुर मनपा नागपुर नागरी समुह २५,७४,४३, ६७८ 
२ | वाडी नगरपरिषद नागपुर नागरी समुह ५०,५६,३२२ 
५. नागपुर नागरी समुह एकूण २६,२५,००,००० 
६. वसई विरार मनपा १७,००,००,००० 
एकूण (अक्षरी रक्‍कम रुपये तीनशे एकविस कोटी) ३२१,००,००,००० 
MAHENDRA PART eee ee erry 
DALVI es ae 
(महेंद्र दळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


